नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३२०/१६३/प्र.क्र. ४६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ मार्च, २०२० 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.६५/कार्यासन ११,दि.१९/९/२०१९ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.१२/२/२०२० 
४. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सी ८२/४९७/२०२०, दि.२७/२/२०२० व 
क्र.सी/अस्थायी/६१०/२०२०, दि.७/३/२०२० 


प्रस्तावना : 
नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील २२६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.. 


शासन निर्णय : 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२७/२/२०२० च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्‍्यात नमूद केलेली २२६ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२० ते दि.३१/८/२०२० 
या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
[१ अपर प्रधान न्यायाधीठा fF od q 
Q प्रधान न्यायाधीडा (NPDS) = | 
३ सत्र न्यायाधीठा (RIOT) ०२ 
४ न्यायाधीश ०९ 
पु न्यायाधीडा (NPDS) ०४ 
न्यायाधीश (58) fF od q 
प्रबंधक | od 
उप प्रबंधक fF od 
सहायक प्रबंधक ०३ 
fq | अतिरिक्त प्रबंधक pod 
99 | अतिरिक्त प्रबंधक (दिवाणी) | od 
१२ अधिक्षक ०९ 
१३ सहायक अधिक्षक ०८ 
१४ लघुलेखक (TS - 9) १२ 
१५ लघुलेखक (TS - 2) fF od q 
१६ कनिष्ठ लिपिक ०३ 
१७ लेखनिक 03 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३२०/१६३/प्र.क्र. ४६/कार्यासन ११ 


१८ लिपिक-टंकलेखक ७५ 
१९ दुभाषी १४ 
२० ग्रंथपाल a. ee 
२१ मुख्य टंकलेखक a ae 
२२ अभिलेखापाल | od 
23 दूरध्वनी चालक fF od 
२४ शिरस्तेदार १४ 
२५ कार्यमोचक उद्दवाहक 03 
२६ हमाल fF ad q 
२७ हवालदार fF तै 
२८ पहारेकरी | od q 
२९ शिपाई २२ 
३० सफाईगार ०३ 
३१ झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 
३२ वाहन चालक ०४ 
३३ दप्तरी | od q 

एकूण पदे २२६ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(००) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०१) 
मुंबई शहर दिवाणी व सत्र RATATAT (०१)(०१) मुंबई sex दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१६३) 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. तसेच नगर दिवाणी न्यायालयाच्या बाबतीत मा.उच्च न्यायालयाने क्र. A 
१२३७/६८७0२८८/२०२०, दि.५/२/२०२० च्या पत्रान्वये मा.न्यायाधीशांची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याचे 
प्रस्तावित केळे आहे. त्यामध्येही नगर दिवाणी न्यायालया अंतर्गतची मा.न्यायाधीशांची १९ पदे दर्शविली 
आहेत. त्याबाबत दि.१३/३/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अशी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
त्यामुळे या शासन निर्णयातील मा.न्यायाधीशांच्या पदाबाबत खात्री करण्याची बाब नगर दिवाणी व सत्र 
न्यायालयाच्या अंतर्गत राहिल. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क,दि.१२/२/२०२०अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१७१६३२२९३११२ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 
it of Maharashi Law and Judiciary 
'ICode=400032, ‘Mahi hi 
1 2,5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbed: f30f215ceda0 
Navagire Santosh Sampatti  scccir; 
ialNumber=0cb1b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b1802c2ae24 
7dd6dd6f47462cd3, Ni 
Date: 2020.03.17 16:36:41 +05'30' 


(a. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३२०/१६३/प्र.क्र. ४६/कार्यासन ११ 


प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


